आनंदी राजपुत्र 


-. ऑस्कर वाईल्ड 





आनंदी राजपुत्र 





ऑस्कर वाईल्ड यांच्या 'द हॅपी प्रिन्स 
या परी कथेवर आधारित 


लेखिका : जेन रे 


अनुवाद : सुजाता गोडबोले 








111] ॥/ 171 


ह 11 | 


गावातील सर्वात उंच ठिकाणी एका उंच खांबावर आंनदी राजपत्राचा 
पतळा उभा होता. त्याला सोन्याचा मत्रामा होता आणि डोळ्यांच्या जागी 
दौन निळ्या रंगाचे चमचम करणारे इंद्रनील बसवले होते. त्याच्या 
तलवारीच्या मुठीवर होते एक सुंदर माणिक. 











क्ल 








"य 
“> ३ 
| ्ज.& ( क. 
(.-. >४£८..42४४ | ह... > १. शं 
| शं 10 1१ ह बं ि क 1/” -७%/-०., कि 
ह आज. “शः :- ि तं १7१७, । शक “टं >. अ, 
३) . १) |९००८-- 0-7/ 2 
1 ह 4, "१ तप पटी > * वि 7८ क. 
* व . * ह 
क ->े, « 1 हल ह यि गी... र्‍ शा 
क 4*7 र्ल ९... अ.) - का 
>. (१.७. >, २” 
*३६४१--.८”. कव ४*.....3.. 
ब १.) “ 1. 0... अ न्न 
रॅ चि १७० ३०... हर नः क. शु 
क ७ - >> | ठं 
वी >” का “| न 
|. क... कळ व भी ब्‌ हॅ 
ह | | 1”, 
| ८ 


आनंदी राजपुत्राच्या डोळ्यात अश्रू होते आणि त्याच्या सोनेरी 
गालावरून ते वाहत होते. चंद्राच्या प्रकाशात त्याचा चेहरा इतका संदर 


दिसत होता की त्याच्या डोळ्यातले अश्रू पाहून या छोट्याशा पक्षाचे मन 
करुणेने भरून गेले. 





“त्‌ कोण आहेस?” पाकोळीने विचारले. 
“मी आहे आनंदी राजपुत्र. ” 


“मग त का रडतो आहेस?” पाकोळीने विचारले, “त तर मला भिजवनच 
टाकलेस की.” 

“मी जेव्हा जिवंत होतो, तेव्हा मला माणसाचं काळीज होतं”, पतळ्यानं 
उत्तर दिलं, “तेव्हा मला अश्रु म्हणजे काय ते माहित नव्हतं. माझ्या र] 
दरबारातले लोक मला 'आनंदी राजपत्र म्हणायचे. आणि आता मी 
मेल्यावर त्यांनी मला इतक्या उंचावर आणून बसवले आहे की मला 
माझ्या शहरातील प खे दिसतात, आणि माझे ह्दय जरी आता 
शिशाचे असले, तरी मला रडू येते” 








पतळा पढे म्हणाला, “ इथन बऱ्याच अंतरावर एका गरिबाचं घर आहे 
तिथे एके लहानेसा मलगा आजारी आहे. त्याला संत्रे हवे आहे. पण त्याच्या 
आईकडे नदीच्या पाण्याखेरीज त्याला देण्यासारखे काहीच नाही. म्हणन तो 
रडत आहे. छोट्या पक्षा, माझ्या तलवारीच्या मठीतले माणिक त॒ त्याच्या 
आईला नेऊन देशील का?” 


रि > >... | 


ककी 2 


पाकोळी म्हणाली, “माझे मित्र माझी इजिप्तमध्ये 
नाईल नदीवर फेऱ्या मारत असतील आणि नदीतल्या बय यी या ती 
असतील. लवकरच ते तिथल्या महाराजांच्या कबरीत जाऊन झोपतील. स्वतः 
महाराज देखील त्यांच्या रंगीत शवपेटीत पहडले आहेत. त्यांच्या गळ्यातल्या 
सोन्याच्या माळेत एक फिकट हिरव्या रंगाचा पाच आहे न 


अरे माझ्या लाडक्या पाखरा, त्‌ एक रात्र माझ्यासोबत 
का? आणि माझं एक काम करशील का?” पुतळ्याने व 












श्र (1 द. ॥। 
क 





1111 
६“ ६८८००: 


शा 
न्य 










९५५१॥॥॥॥0॥1 
4... ॥॥॥0,. 


या य ही शी... ५ हती. 























श्र 1 
, & 
श्र १ ७/६७ ६३ ३३ अ 8 
ह्य 1 । कहि | | 


क्या १८.००३/८८५/- र: 


| कह्के के&ळअ 3 हे अ हय हू य. 
डा 010 हि. 08.0, किक अहं 43 * “तै/ . % कळ अँ 





के. | का 
७. 





नदीतील जहाजांवर कंदील चमचम करत होते. अखेर पाकोळी 


लहानसा आजारी गरीब मलगा रहात असलेल्या घराशी आली आणि 
राजपत्राच्या तलवारीच्या मठीतील तेजस्वी माणिक काढन घेतले आणि ता ात्त आ माणिके तिने हळच टेबलावर ह! वे 
ते आपल्या चोचीत पकडून ती शहरातील इमारतीवरून उड लागली 


पाकोळी मग राजपत्राकडे जपुत्राकडे परत आली आणि काम पर्ण केल्याचे 
कोरले व चा टार लागला, त्यावर संगमरवरी देवदूत त्याला सांगितले. “खरं तर इतकी थंडी पडली आहे आणि तरीही मला छान 


उबदार वाटते आहे, हे आश्चर्यच आहे.” 


आनंदी राजपुत्र इतका दु:खी दिसत होता हे पाहून पाकोळीने 








झडत त दिवशी चंद्र उगवल्यावर छोटी पाकोळी राजपुत्राला 
,“आता मी इजिप्तकडे जायला निघते.” 


“माझ्या लाडक्या छोट्या पक्षा, आणखी एक दिवस माझ्यासोबत 
राहशील का रे?” राजपुत्राने विचारले. 








र्मी 


“पण तिकडे इजिप्तमध्ये माझी सगळे वाट पहात आहेत.” पाकोळीने 
उत्तर दिले. “मेमन नावाचा देव तिथे चकचकीत ग्रॅनाईट दगडाच्या सिंहासनावर 
बसला आहे. रात्रभर तो तारे पहात बसतो आणि पहाट झाली की एकदाच 
आनंदाचा उद्‌गार काढतो आणि परत गप्पा बसतो. दुपारच्या वेळी पिवळ्या रंगाचे 
सिंह नदीकाठी पाणी पिण्यासाठी येतात.” 














| £४ “विडे. अर । 
२-२ व रू >>>... ही र डे 
6 ॥ 7 ह ह: १०८७ 
१ क आ ब 
। “वा षु 
1 | भ्र । रि न 
फि 6 र .. ी र न फ़ 11 श्‍ “ नो 
ष्र ।) हड व ॥ ह. 
ह टया चवी. हाही, . "वाह पणा. मिह /-...?. किेम्ली  -._. “य ौ प ही. ...... 


“माझ्या लाडक्या छोट्या पक्षा”, राजपुत्र म्हणाला, “शहराच्या 
ळा टोकाला, एका लहानशा पोटमाळ्यावर एक तरुण बसला आहे. 
शकाला देण्यासाठी तो एक नाटक लिहून पर्ण करायच्या प्रयत्नात 
आहे. पण थंडीमुळे त्याला काही लिहिता येते नाही आहे.” 
हे ऐकल्यावर टया येऊन छोटी पाकोळी म्हणाली, “ठीक आहे. मी 
आणखी एक रात्र राहीन. त्याच्याकडे आणखी एक माणिक द्यायचे आहे 
ना?” 








“अरेरे! पण आता माझ्याकडे माणिक नाही,” राजपुत्र दु:खाने 
म्हणाला. “आता केवळ माझे डोळेच शिल्लक राहिले आहेत. ते 
द रोड आणलेल्या नीलमण्याचे बनले आहेत. त्यातला एक काढ भै हीं व्हे 0 | शं 
त्या तरुणाला नेऊन दे.” 1224441717“ ] >. 7 री ॥ प 
“मी नाही असे करणार” पाकोळी म्हणाली आणि रडू लागली. (का तवर ुल्लाकाकणाध आ "४. 


3 च हो... हतचेच ७... । 


क्क 








16079 शिट / 









क्य ष् . > । 
डं श्र श्र ष् | 
प (1१: क 
गि. । 
कष ४ शा. | 
इ शि ६5. | 
र | कू 
वी >. 
म्म्य्ा केके झा या । य. आ. ह. कीत 7. 7 ८» क 92 ह. हाह जे त”. आहि 


“माझी लाडकी पाकोळी, तुला माझं ऐकावंच लागेल” राजपुत्र 
म्हणाला. 

मग पाकोळीने राजपुत्राचा एक डोळा काढून घेतला आणि उडत 
उडत गरीब तरुणाकडे गेली. तरुणाने थोड्या वेळाने कागदावरून नजर 
काढली आणि त्याला शेजारी एक नीलमणी दिसला. 


| 


१ बशा” “4 या । २ उक न न | > 








(दुसऱ्या ठ उगवल्यावर र पाकोळीने न दिले, “आता द झाला आहे डड प पड 

त लागेल. इजिप्तमध्ये छान उबदार हवा खजराच्या झाडाखाली मगरी चिखलात 

त्ता घ्यायला हवा. मी आहे पडन आळसावलेल्या असतील आणि इकडे तिकडे पाहत असतील. लाडक्या राजपत्रा 

राजपुत्र तिला म्हणाला, “माझी लाडकी पाकोळी, आणखी एक मला आता जायला हवं. पण प॒ढल्या वर्षी वसंत क्रतत मी परत येईन आणि त्‌ जी दोन 
दिवस राहशौल का?” रत्ने देऊन टाकलीस तशीच दोन संदर रत्ने मी तुझ्यासाठी घेऊन येईन 








अ - व्या व 
9... “ श्र क यब्््ज्ज 
७४५ ॥५८”--८/” 


धू वि. न्या ल "_ १ ४. 
-> "कडी ०2०... क च. *. री 1, ॥॥॥॥ 

















"टल. 
व... टकर २.७ हे 3.7: 7: | 
॥ 1 '|४893॥, कि 


आगा 









ह. को . 





“इथल्या जवळच्याच चौकात एक लहानशी काड्यापेट्या 
विकणारी मलगी उभी आहे. तिच्याकडच्या सगळ्या काडयापेटया 
गटारात पडल्या आहेत. तिच्याकडे बट, मोजे काहीच नाही, थंडीत 
डोक्याला बांधायला देखील काही नाही. माझा दुसरा डोळा काढ आणि 
तिला नेऊन दे.” 


पाकोळी म्हणाली, “हवं तर मी तुझ्यासाठी आणखी एक रात्र 
राहीन, पण तुझा डोळा कसा काढ? मग तर तला काहीच दिसणार नाही.” 


“माझी शहाणी पाकोळी, मी सांगतो ते तला ऐकावंच लागेल.” 


मग पाकोळीने डि डोळा काठन घेतला आणि उडत 
जाऊन तो हळच त्या लहानशा हातात ठेवला 


पाकोळी राजपत्राकडे जपुत्राकडे परत आली आणि म्हणाली, “आता त 
आंधळा झाला आहेस. मी आता तला सोडन जाणार नाही. कायम 
तझ्यासोबतच राहीन.” 


व. वि 


ळा .| > ह 





><>- 





मग पाकोळीने त्या मोठया शहरावरून एक फेरफटका मारला तेव्हा 
त्‌ मला कितीतरी छान गोष्टीबाबत सांगितलेस. पण माणसाच्या हाल शहरातील श्रीमंत लोक आपल्या संदर घरांमध्ये मोजमजा करत असलेले 
गूढ काहीच नसतं. आता या माझ्या शहरावरून फेरफटका तिला दिसले आणि त्यांच्या फाटकाबाहेर भिकारी बसले होते. पाकोळी परत 
मारून ये आणि तुला काय काय दिसतं ते मला सांग आली आणि तिने काय पहिले ते राजपुत्राला सांगितले. 


गद न. रजी ची रय क्क नक क क“ * 4 न्य 

च । | 

। क ी 

1 ग क 
/ (::. 
क 
क 
। 








(२ 
“च 














“मला सोन्याचा मत्रामा दिलेला आहे, त ते सोने हळ हळ 
काढन घे आणि गरीब लोकांना देऊन ये.” राजपत्राने जपुत्राने पाकोळीला 
सांगितले 


पाकोळीने मग रोज पतळ्यावरचे थोडे थोडे सोने काढायला 
सरुवात केली. आता राजपत्राचा पतळा कळाहीन आणि करूप दिस 
लागला होता. पण त्याचबरोबर गौरिबांना सोने मिळाल्याने त्यांच्या 
मुलांचे चेहरे गुलाबी होऊ लागले, मुले हसू लागली आणि आंनदाने 
रस्त्यात खेळ लागली 





थोडयाच दिवसात बर्फ पड लागले. लवकरच ते गोठन गेले. 


लोक आता उबदार शाती लपेटन बाहेर पड लागले. लहान मलांनी 
देखील डोक्‍यावर रंगीत गरम टोप्या घालन बफोवरून घसरण्याची 
खेळ सरू केला 


गरीब बिचारी पाकोळी थंडीने कडकड लागली पण ती राजपत्राला 
सोडन गेली नाही, आता तिचं राजपत्रौवरे प्रेम जडलं होतं 


अखेर तिला कळलं की तिचा मृत्य जवळ आला होता 
राजपुत्राच्या खांद्यावर बसून तिने हळूच राजपुत्राचा निरोप घेतला 
आणि त्याच्या पायाशी मरून पडली 


त्याच क्षणी पृतळ्याच्या आतन काहीतरी फटल्यासारखा 
आवाज आला. राजेपत्राच्या शिशाच्या काळजाचे दोन तकडे झाले होते 
सगळीकडे गोठवणारी थंडी पडली होती 


> ् ली क 


ह | ॥॥ प "त्रि 








दुसऱ्या दिवशी सकाळी शहराचे मेयर आपल्या काही 
अधिकाऱ्यांबरोबर पतळा बसवलेल्या चोकातन जात होते. “अरेरे! आनंदी 
राजपत्र आता किती करूप दिस लागला आहे!” मेयर म्हणाले, “आणि 
त्याच्या पायाशी खरोखरच एक पक्षी मरून पडला आहे. पक्षांना इथे येऊन 
मरायला परवानगी नाही अशी एक ताकीदच आता दयायला हवी.” 


मग आनंदी राजपत्राचा पतळा त्यांनी काठन टाकला आणि तो 
वितळवण्यासाठी पाठवन दिलो. परंत, तटलेलं हृदय काही वितळलं नाही 
म्हणन ते कचऱ्याच्या ठिगात फेकन देण्यात आलं, मेलेली पाकोळी 
देखील तिथेच होती 











“या शहरातील दोन सर्वाधिक मल्यवान गोष्टी मना आणन 
दया,” देवाने आपल्या एका देवदूताला सांगितले. देवदूत शिशाचे 
काळीज आणि मेलेला पक्षी देवाकडे घेऊन गेले 


“तमची निवड अगदी योग्य आहे,” देव म्हणाला, “ आता 
स्वर्गातील माझ्या बागेत ही पाकोळी आनंदाने गाणे गाईल आणि 
आनंदी राजपुत्र इथे कायमचा राहील.” 





जेन रे या मतांच्या प्स्तकांसाठी चित्रे काढणाऱ्या व 
सजावट करणाऱ्या प्रसिद्ध कलाकार आहेत आणि त्यांच्या 
कलेचे जगभर कोंतुक केले जाते. त्यांनी 'द ऑर्चर्ड बुक 
ऑफ मॅजिकल टेल्स* या जगभरातील परीकथांच्या 
पुस्तकासाठी चित्रे काढली आहेत व सजावटही केली आहे. 
१९९२ साली 'द स्टोरी ऑफ द क्रिएशन* या त्यांच्या 
सचित्र पुस्तकाला ६ ते ८ वर्षे या वयोगटातील 
पुस्तकांच्या सर्वोत्कृष्ठ पुस्तकाचे स्मरल्स पारितोषिक 
देण्यात आले. १९९५ सात्री 'द हॅपी प्रिन्स' या पुस्तकाची, 
'द स्टोरी ऑफ रिब्रेसमस* ची १९९२ साली आणि 'नोआज 
आक ची १९९१ साल्री 'केट ग्रीनवे इलस्ट्रेशन प्राईझ"च्या 
अंतिम यादीसाठी निवड करण्यात आली होती. 'अ बलून 
फॉर ग्रॅडडॅड' या जेन रे यांच्या पहिल्या सचित्र पुस्तकाची 
१९८९ साली 'मदर गूज अवॉर्ड च्या अंतिम यादीसाठी 
निवड करण्यात आली होती. 


जेन रे यांच्या स्वतंत्र शैलीमुळे त्यांना एक यशस्वी 
कलाकार म्हणून मान्यता मिळाली. त्यांच्या चित्रांना 
मोठी मागणी असते. त्यांची ग्रीटिंग कार्डे, पोस्टर्स आणि 
गिफ्ट रॅपिंग पेपरही लोकप्रिय आहेत. 


ही 3 ळर > : "८ 


द हॅपी प्रिन्स 
(आनंदी राजपत्र) 
१९९५ सातल्रच्या 'केट ग्रीनवे अवोर्डे' च्या अंतिम यादीत 


जेन रे यांची वैशिष्ठयपर्ण चित्रे आणि सोनेरी रंगाचा वापर 
यामळे या कालातीत कलाकतीला विशेष सौंदर्य प्राप्त झाले आहे 


/ 0”: ऑस्कर वाईल्ड यांच्या आनंदी राजपत्राच्या सोनेरी प्तळ्याच्या 
॥ ; आणि इजिप्तला जाताना त्याच्या पायाशी आलेल्या 

एका छोट्या पाकोळीच्या गोष्टीने मुलांना आणि मोठ्यांना 
देखील १०० वर्षाहून अधिक काळ मंत्रमग्ध केले आहे 








जेन रे या आजच्या आघाडीच्या चित्रकार आहेत 
त्यांच्या कत्रेचे चाहते जगभर पसरलेले आहेत 


वैशिष्ट्यपूर्ण कलाकार 
ह्या गोर्डेयन 


क 


शि 


